महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.१६/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ३० मार्च, २०१९ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (4) अनुसार खाली नमूद केलेल्या 
मंत्रालयीन विभागातील लिपिक-टंकलेखकाची आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | श्री/ लिपिक- सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | टंकळलेखकाचे नांव विभाग 
aw | 2 3 PB ष्‌ 
णं श्री ।अ.अ.दांडेकर । जलसंपदा विभाग कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध 
व्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 


२. बदली झालेल्या लिपिक-टंकळेखकास संबंधित विभागाने तत्काळ कार्यमुक्त करुन या 
विभागास कळवावे. तसेच बदली झालेल्या लिपिक-टंकळेखकाने त्यांची पदस्थापना केलेल्या 
विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 


३. विभागाने बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यास तत्काळ कार्यमुक्त न केल्यास शासन निर्णय क्र. 
संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/का.१४, दिनांक २३ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार सामान्य 
प्रशासन विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येईल यांची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


४. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक: कअनि १११६/ 
प्र.क्र.3२/१४-ब, दिनांक २३.०५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार 
विभागात बदलीने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यास बदलीनंतरचे प्रशिक्षण देण्याबाबतची कार्यवाही 
संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी करावी. 


५. श्री. दांडेकर, लिपिक-टंकळेखक यांच्या सेवा लोकसभा निवडणुक २०१९ करीता अधिग्रहीत 
करण्यात आल्या असल्यास त्यांनी प्रथमत: निवडणुक कामकाजासाठी विहीत केलेले कर्तव्य बजावणे 
आवश्यक राहील. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.१६/१४-अ 


६. सदर झासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०३३०१७४००६१६०७ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


lly signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
1t Of Maharash 


Gaja n a n 15b973b0795% 38a7c005050f9180a802179 
Bhimrao Gurav sii aaa 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित लिपिक-टंकलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), जलसंपदा विभाग/ कृषि, (संबंधित 
पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय मंत्रालयीन 
सह/उप सचिव (आस्थापना), जलसंपदा विभाग, पक्षुसंव gy विभागांमार्फत) 

२. सह/उप सचिव (आस्थापना), जलसंपदा विभाग/ कृषि, र्घन, दुर 
व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय 

३. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


